राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठे व अधिनस्त 
महाविद्यालयांकरिता राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज 
शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अतिरिक्त 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे व 
पात्रतेच्या अटीत सुधारणा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-१५१६/प्र.क्र.२०९/७अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०१८. 


संदर्भ- (१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५५९/तांशि-४ 
दिनांक २१ जून, २०१७. 


शासन निर्णय 


उपरोक्‍त विषयावरील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील दिनांक 
२१ जून, २०१७ च्या शासन निर्णयामधील योजना राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्या अधिनस्त 
महाविद्यालयांतील पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना योग्य त्या फेरफारासह जशाच्या तशा लागू करण्यात येत 
आहेत. 


२. या योजनेतील सर्व अटी व शर्ती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक २१ जून, २०१७ आणि 
त्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधीळ विहित केलेल्या 
तरतूदींप्रमाणे राहतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२०१६५०३८६९०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by 0९५०००० A\ G 
DN: lI ॥ Mahi ht ‘Agriculture And 
eVa p Ppa ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eb6891ac4984581cb91 2dab1f553c065a5dd35da6c8e7c 
f4f22d8f94fa5f56d7, 
A G d serialNum| ber=d00367c67d2ea5a7. 140a3081cba4d043b40cc 
n n a p pa aVa e 7b0ef5 10250b3ea4f9795d6, cn=Devappa Annappa Gavade 
2018.08.20 16:51:41 +05'30' 
(दे.आ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१५१६/प्र.क्र.२०९/७ओ 


४. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

९. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

११.प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

१२.सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.आयुक्‍्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५.महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२/ब, भांबुर्डा, भोसळेनगर, 
पुणे-४११ ००७. 

१६.कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 

१७.कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 

१८. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

१९.कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

२०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२१.कृषि व पदुम विभाग (का.६अ, Cal, म्हापसू) 

२२.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


